महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजनेसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षातील २२१० जी २८९ (TSP) या 
लेखाशिर्षाखाली निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२१/प्र.क्र. ११८/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक: ०३ ऑगस्ट, २०२१. 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.9४/आरोग्य-६, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, 
२०२१. 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचे पत्र क्रमांक 
राआहसो/लेखा/प्रअ/९८४० /९३८/२०२१, दिनांक ३१ मे, २०२१. 

४) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०५/कार्यासन-६, 
दिनांक २८ जुले, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे महात्मा ज्योतिराव फुळे जन आरोग्य 
योजनेशी संलग्नीकरण करून दोन्ही योजना राज्यामध्ये राबविण्याचा निर्णय दिनांक २६.०२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी २२१० जी २८९ (TSP) या लेखाशिर्षाखाली रु. 
yo कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी दिनांक ०१ 
जुले, २०२१ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीकरीता विमा हप्ता विमा कंपनीस अदा करणे 
यासाठी २२१० जी २८९ (592)या लेखाशिर्षाखाली निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस वितरीत 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी राज्य आरोग्य हमी आरोग्य 
सोसायटीमार्फत होत असल्यामुळे योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाचा विमाहप्ता अदा करणे यासाठी सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील खाली दर्शविलेल्या लेखाशिर्षातर्गत अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून 
रू. २५,०३,२१,२१७/- (अक्षरी रुपये पंचवीस कोटी तीन लक्ष एकवीस हजार दोनशे सतरा फक्त) एवढा 
सशर्त निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग करण्यासाठी नियंत्रक 
अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. सदर रक्कमेचा धनादेश राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या नावे 
काढण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२१/प्र.क्र.११८/आरोग्य-६, दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०२१ 


मागणी क्रं. टी-०५ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०३ - ग्रामीण आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 

७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

(०१)- जनजाती क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजना 

(०१) (०६) - महात्मा ज्योतिबा HS जन आरोग्य योजना (राज्य योजना)(टीएसपी) 
२२१० जी २८९ (दत्तमत) ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


2. सदर निधी सोसायटीकडे वर्ग करण्यास अनुदानाचे देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे नियंत्रक 
अधिकारी असतील. 


३. आदिवासी उप योजनेंतर्गत उपलब्ध झालेळा निधी खर्च करताना आदिवासी विकास 
विभागाच्या दिनांक २८ जुले, २०२१ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे 
पालन राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने करावे. 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक २४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनांचे सर्व संबंधितानी 
काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयामधील नमुद अटींची 
पुर्तता झाली आहे. 


५. सदर शासन Pe आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक २८.०७.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार व वित्त विभाग अनौ. सं.क्र.६०१/व्यय-१४, दिनांक ०८.०७.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०८०३१५३१४५५४१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Dattaram Mahadeshwar 
: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


1 DN: 
a NJ a y ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49169531e74206 
b, 


d390898bbe0690fead8f00f6a3eb, 

D a tta fa mM pseudonym=80E93D8EE476E7 190080D9A7 194A8F 
4c419 , 
serialNumber=09A8917EDE715503310B61D8A2435 

M a h a d e ५ h W a | 7A945 3A254ABA25AC8365BBO6E4EEB, 
cn=Sanjay Dattaram Mahadeshwar 


yay 
Date: 2021.08.03 16:01:49 +05'30' 


(संजय महाडेश्वर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२१/प्र.क्र.११८/आरोग्य-६, दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०२१ 


३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई. 

६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई (३ प्रती). 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन-६),मंत्रालय,मुंबई. 

११.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


